वर्ष ८ , अंक ७५ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक • कोकण विभागीय पुरवणी 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


गुरुवार , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक बीडी / भुसं / मेट्रो टप्पा क्र . ५ कावि- ६३६/२०२२ . – ज्या अर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे . ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्याव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग कं . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी , हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , ठाणे ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये दर्शविलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असा वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . ) आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा -५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन या प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
जमिनीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधरण , भाग चार - अ दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १० क 
मध्ये नमूद केलेले सार्वजनिक भागिदारी खालील प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा प्रकल्प , ज्यात जमिनीची मालकी राज्य शासनाकडे विहित 
असल्याचे चालू राहील . अशा प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली , 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्कता उरलेली नाही ; 


भाग एक - ( को.वि.पु . ) ११ ९ -१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची तरतूद ठेवली आहे ; 


त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक —– कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीत , लेखी कारणे नमूद 
करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्रीम . रेवती गायकर , उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन तथा भूसंपादन अधिकारी , ठाणे यांस पदनिर्देशित 
करीत आहोत . 


अ.क्र . 


orom 
x 


१ 


२ 


४ 


८ 

९ 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 


२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 


गावाचे नाव 


कशेळी 


कशेळी 


अनुसूची- एक 
जमिनीचा तपशील 

मौजे कशेळी , ता . भिवंडी , जि . ठाणे . 

गट नं . / स.नं. 

९ ४ / १ 

९९ / १ 

१००/१ 

१०१/१ 

१०२ 

१०३ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११८/१ 

११८/२/३/४ 

११ ९ / १ 

१ ९९ / २ 


१२०/१ 

१२०/२ 

१२१/३ 

१२१/४ 

१२६ 

१२७/१ 

१२७/५ 

१२८ 


१३०/६ 

१३०/७ 

१३०/८ 

९ ४ / २ 

९ ५ 


९ ७ 

९९ / २ 

१००/२ 

१०१ / २ 

११४ 


बाधित होणारे क्षेत्र हे . आर . 

१.५२.६० 

१.०४.७ ९ 

०.२५.५८ 

०.३ ९ .८० 

०.२२.५८ 

०.०३.३४ 

०.१०.० ९ 

०.७३.९ ८ 

०.८७.२२ 

०.०३.०७ 

०.०१.२८ 

०.०३.९९ 

०.०२.२० 

०.०६.० ९ 

०.०८.९ ० 

०.०३.४२ 

०.०५.२० 

०.७८.०२ 

०.०१.०० 

०.०५.६ ९ 

०.००.१ ९ 

०.०२.२० 

०.००.४३ 

०.०२.०५ 

०.१६.७० 

०.६३.४७ 


०.००.५४ 

०.१५.२२ 

०.००.४० 

०.१०.१० 

०.००.१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 

गावाचे नाव 

गट नं . / स.नं. 

बाधित होणारे क्षेत्र हे . आर . 

०.०१.८० 

०.००.५० 

०.००.९ ० 

०.००.२० 

०.००.४३ 

०.००.४० 

०.०२.०० 

०.०१.३२ 

०.००.१२ 

०.००.३० 

०.००.५० 

०.०१.४३ 

०.००.३० 

०.०१.५१ 

०.०३.३३ 

०.० ९ .७४ 

०.००.३० 

०,००,२० 

०.११.३३ 

०.००.६८ 

०.०३.१३ 

०.००.५० 

०.० ९ .२० 

०.०५.३४ 

०.०५.६५ 
८.११.४४ 


अ.क्र . 


३२ 

३३ 


mm 


३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 


४२ 


४३ 


४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 


५१ 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे वर्णन 


समाजाला होणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार पायाभूत 
सुविधा सोयी सुविधा 

याबाबत व इतर लाभा 

संबंधात ) 


भाग एक - ( को.वि.पु. ) ११ ९ -१ अ 


एकूण 


११५/१ 

११५/२ 

११५/३ 

११६/१ 

११६/२ 

११६/३ 

११६/४ 

११६/५ 

११६/६ 

११७ 

११ ९ / ३ 


१ ९९ / ४ 

१२१ / ६ + ७ / ब 

१२१/८ 

१२१/२ 

१२७/७ 

१३०/१ 

१३०/५ 

१३४/१ 


२१७ / पै 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा - ५ 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन प्रकल्प . 


५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 

( ठाणे 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा- ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन या प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील ०१ गाव 
समाविष्ट आहे . त्या गावातील अंदाजित एकूण क्षेत्र ८.११.४४ हे . आर . आहे . 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो टप्पा - ५ ( ठाणे - भिवंडी - कल्याण ) 
साठी कारडेपोकरिता भूसंपादन या प्रकल्पाचे बांधकाम करणे , त्याचा वापर करणे व देखभाल करणे 
याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार 
रोजगाराच्या संधी मिळतील . 


तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि 
सामाजिक दृष्टीने सर्वंकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी 
अभिप्रेत आहेत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसुची तीन 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कारणे 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


अ . क्र . 


ब . 


अ . क्र . 


क . 


१ 

२ . 

३ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यामध्ये कलम १० ( क ) समाविष्ट केले असून , त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेव्दारे , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग चार - अ , दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन 
आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारंश ) 


प्रकल्पाचे बांधकाम 

प्रकल्पाचे परिचालन 

प्रकल्पाची देखभाल 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ता . भिवंडी , जि . ठाणे , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्त 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
भिवंडी , विभाग भिवंडी 


उपविभागीय अधिकारी भिवंडी , विभाग भिवंडी एस . टी . स्टँड समोर , 
आग्रा रोड भिवंडी , जिल्हा ठाणे पिन कोड नंबर ४२१३०२ 


अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी भूसंपादन अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून आपली नियुक्ती करणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायद्याचे ११ चे उप - कलम ( ०१ ) खाली अधिसूचित करणेत आले आहे . त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्याचे प्रारंभिक अधिसूचनेच्या 
तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग भिवंडी यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत 
येतील . 


बाळासाहेब वाक्चौरे , 

उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE 
BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 

NOTIFICATION 


Whereas , the Sub Divisional Officer Bhiwandi Division being an appropriate Government 
has , vide Notification No.Bd/LAQ/Metro-5/636/2022 , dated 15th November 2022 ( hereinafter 
referred to as " the said notification " ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers 
conferred by Sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair compensation and transparency in 
Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( herein after " the said 
act " ) and thereby notified that land more particulary described in Schedule I appended here to is 
required or likely tobe required for a publice purpose more particularly specified in Scheduled II ; 


And Whereas , the collector of Thane ( District ) , is satisfied , after considering the report , if any 
made under sub - section ( 2 ) 15 , that the said land is needed to be acquired for the said public 
purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of sub - section ( 1 ) section 11 ( 1 ) of 
the said Act , that the said land is needed for the said public purpose ; 


And Whereas , it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule III 
is identified as the " resettlement area " for the purpose of rehabilitation and resettlement of the 
affected families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in 
Schedule IV ; 


And Whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the Collector being the 
appropriate Government is pleased to designate Sub Divisional officer , Bhiwandi Division , 
Dist . Thane to perform the functions of a Collector under the said Act 


Sr. No 


1 


23 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 


22 

23 

24 


Schedule I 

Description of Land 

Name of the Village Kasheli , Taluka Bhiwandi , District Thane 
Village 

Survey or Gat No. 

94/1 

99/1 

100/1 

101/1 

102 


Kasheli 


103 

107 

108 

109 

118/1 

118/2/3/4 

119/1 

119/2 

120/1 

120/2 

121/3 

121/4 

126 

127/1 

127/5 

128 


130/6 

130/7 

130/8 


Approximate Area Hector 

1.52.60 

1.04.79 

0.25.58 

0.39.80 

0.22.58 

0.03.34 

0.10.09 

0.73.98 

0.87.22 

0.03.07 

0.01.28 

0.03.99 

0.02.20 

0.06.09 

0.08.90 

0.03.42 

0.05.20 

0.78.02 

0.01.00 

0.05.69 

0.00.19 


0.02.20 

0.00.43 

0.02.05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 

Village 

Approximate 

Survey or Gat No. 
94/2 

Area Hector 
0.16.70 

95 

0.63.47 

97 

0.00.54 

99/2 

0.15.22 

100/2 

101/2 

114 

115/1 

115/2 

115/3 

116/1 

116/2 

116/3 

116/4 

116/5 

116/6 

117 

119/3 


Sr. No 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 


43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 


51 


Name of the Project 


Description of Project Work 


Total 


Benefits to the Society 
( Regarding economic , 
employment , infrastructure , 
amenities and other benefits 
Schedule III- the reasons 
necessitating the 
displacement of the affected 
persons Schedule ) 


119/4 

121 / 6 + 7 / B 

121/8 

121/2 

127/7 

130/1 

130/5 

134/1 


Schedule II 

Statement on the nature of public purpose 


217 / P 


0.00.40 

0.10.10 

0.00.19 

0.01.80 

0.00.50 

0.00.90 

0.00.20 

0.00.43 

0.00.40 

0.02.00 

0.01.32 

0.00.12 

0.00.30 

0.00.50 

0.01.43 

0.00.30 

0.01.51 

0.03.33 

0.09.74 

0.00.30 

0.00.20 

0.11.33 

0.00.68 

0.03.13 


0.00.50 

0.09.20 

0.05.34 

0.05.65 

8.11.44 


Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority Metro 5 ( Thane - Bhiwandi 
Kalyan ) Car Depot 

Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority Metro 5 ( Thane Bhiwandi 
Kalyan ) . Project District Thane , Taluka Bhiwandi in 
Village Kasheli and Total Acquire Area 8.11.44 Hector 
Land Acquisition for Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority Metro Step 5 ( Thane - Bhiwandi - 
Kalyan ) . Authority for construction , use and maintenance 
of infrastructure , employment opportunities are going to 
be available . As per prevailing rules . Also the project will 
develop in passenger traffic , safe and fast and save 
Traveling Expense and Time . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२२ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४४ 


Sr. 
No. 


B 


Sr. No. 

1 

2 

3 


C 


Schedule IV 

Details of rehabilitation and resettlement plan Kasheli , Tal- Bhiwandi , Dist- Thane area 
20.77.34 H.R. land Mumbai Metropolitan Region Development Authority Acquisition project for 
Car Depot for Mumbai Metro Phase - 5 ( Thane - Bhiwandi - Kalyan ) 


Schedule III 


Office Address 


Administrator Appointed as To do 
Designation of the officer who came 
Administrator 


Schedule V 

Details of the appointed administrator 


Causes 

Project Construction 
Project Operation 

Project Maintenance 


Details of the Notification by which 
the administrator has been 
appointed 


Tal . Bhiwandi , Dist . Thane , 
Dated 15th November 2022 . 


Sub - Divisional Officer , Bhiwandi , 
Division Bhiwandi 


Sub - Divisional Officer , Bhiwandi , Division 
Bhiwandi Near bus stand , Agra Road , 
Bhiwandi , District Thane , 


७ 


Pin Code No. 421302 

The right to fair compensation and 

transparency in land Acquisition , 
rehabilitation and resettlement Act 2013 . 


BALASAHEB WAKCHAURE , 

Sub Divisional Officer , Bhiwandi Division , 
Bhiwandi . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


